पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-पोळीस-३११८/प्र.क्र.१०९/पोल ५अ, दि.२८.०३.२०२३ 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-०७२२/प्र.क्र.9३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(४/पोल-३, दि.११.०८.२०२३ 
) सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि. व स.), पोळीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/२६-ब/मुदतवाढ/१०२१ पदे/०१/२०१३, दि.०१.०९.२०२३ 
५) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३, व 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक - पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३ 
शासन निर्णय:- 


पोलीस विभागाच्या ११ आस्थापनांवरील यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -१ ते ११ मधील एकुण 
१०२५ अस्थायी पदांना, वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. ०८.०२.२०२३ मधील तरतूदीनुसार व काही 
अटींच्या अधीन राहून संदर्भ क्र.१ येथील दि.२८.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दि. ०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.9३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये महाराष्ट्र पोलीस 
दळामधील अपर पोलीस महासंचालक प्रशिक्षण व खास पथके,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व प्राचार्य, पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र खंडाळा, जालना, नानवीज-दौंड, सोलापूर, धुळे, नागपूर, तुरची-तासगांव, अकोला, 
मरोळ-मुंबई, बाभळगांव-लातूर, पांढरकवडा, प्राचार्य, गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक व संचालक, 
महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक या पोलीस घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील घटकनिहाय 
एकूण नियमीत २,२५२ पदे व बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या एकूण ८१९ सेवा san सुधारीत 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. 


तसेच गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(४)/पोळ-३, दि.११.०८.२०२३ 
अन्वये प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर या पोलीस घटक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील एकूण नियमीत १८४ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


2: 


सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि. व स.) पोलीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई यांनी 


उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ येथील दि.०१.०९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये खालील तक्त्यात नमूद एकूण १०२५ 
अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२३ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र पोलीस घटकाचे नाव अस्थायी । बाह्ययंत्रणेद्दारे। एकूण 
पदे | सेवा घेण्यात अस्थायी पदे 
येणारी पदे 

१. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस sos ABH 9 8 ११ 

२. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा जि.पुणे १७ नि २३ 

३. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना १४ ३ १७ 

४. । प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,अकोला २० १ २१ 

५. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,नागपूर १६ १ १७ 

६. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नानवीज दौड ३५ १२ ४७ 

७. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,मरोळ,मुंबई ३२ १ 33 

८. | प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केद्र, नागपूर १५७ २८ १८५ 

९. | प्राचार्य,महिला पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, केगांव, सोलापूर ४५ १३ ५८ 

१०. । प्राचार्य,पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, बाभळगाव,लातूर १०५ ५९ १६४ 
११. | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४४९ शिका ४४९ 
एकूण | ८९७ १२८ १०२५ 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद १०२५ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या 


कालावधीसाठी, खालील अटींच्या अधीन राहून, मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


४. 


अटी :- 


१ उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या 
कारणांसाठी पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. ०८.०२.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक - पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२३ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अटी व aid कटाक्षाने पालन करण्यात 
यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


यावरील खर्च विवरणपत्र १ ते ११ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या 


षु 
: 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. 02.02.2023 व शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक - पदनि- 


वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर ara निर्णय संदर्भ क्र.५ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि- 


पृष्ठ २५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२११२५४५२२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


Digitally signed by GAIKWAD GANESH SUDAM 
A | KWA D DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f88a2df366dbf702eda9 1 79bfdd100F151490e691798947c7f6 
di b8cfOdab7d 


ICode=400032, st=Maharasht 
-O585EFA444AE7B29EC4D54E290F9F826C6E4DE967991 
48FCFC4C6E13F203B34E, cn=GAIKWAD GANESH SUDAM 
2023.09.22 11:28:23 +05'30! 


(गणेश गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, अंटी करण्झान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 

प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जालना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 


. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 


सर्व पोलीस आयुक्त. 


.सर्व पोलीस अधीक्षक. 

.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

.महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
.महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक 
निवडनस्ती (पोल- ५३) 


पृष्ठ २५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५ अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र १ 


घटक कार्यालय :-संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी,नाशिक 


अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक | पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
असणारी पदे निर्णय क्रमांक व दिनांक =| शेवटची मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन 
पदनाम पदसंख्या निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
| २ ३ शिका षु & 
q पोलीस अधीक्षक ०१ क्र.पीएनएम/०३९७/सीआर | गृह विभाग, 
४७४/पोल-५ब, दि. शा.नि.क्र.पोळीस- 
१५/७/२००० ३११८/प्र.क्र. 
१०९/पोल-५अ, 
2 | कनिष्ठ श्रेणी ०१ क्र.आरसीटी/०३९२/सीआर 
लिपीक ६५२/पोल ५अ, दिनांक २८/०३/२०२३ 
०३ 
पोलीस शिपाई दि. २/७/१९९३ 
मेस मॅनेजर ति २०५५-पोलीस- 
स मॅनेजर आति तेतिंग a 
३ | पोलीस निरीक्षक ०१ | क्र.टिईएक्स- प्रशिक्षण-पोलीस 
५अ, दि. २६/४/१९९७ 
अन्वये पो.प्र.केंद्र, खंडाळा 
करीता मंजूर पद क्र. 
ओपीओ-०२१५/प्र.क्र. 
२६२/पोल-३, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये 
स्थानांतरीत 
एकूण पदे (अ) 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.9३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घ्यावयाची 
पदे 
१ मेस Wed ०२ | क्र.आरसीटी/०३९२/सीआर |गृह विभाग, २०५५-पोलीस- 
वगव ६५२/पोल ५अ, शा.नि.क्र.पोळीस- ००३शिक्षण व 
र - स्वयंपाकी os त्ता ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- पप्रशिक्षण-पोलीस 
३ प्रमुख स्वयंपाकी ०१ es 4a, प्रशिक्षण विद्यालये 


पृष्ठ २५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


दिनांक २८/०३/२०२३ 


एकूण पदे (बो 


शिवी 


एकुण (आ)--(ब) 


a १ 


पृष्ठ २५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र २ 


घटक कार्यालय: प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा, पुणे 


अ. मुदतीसाठी आव्यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
क्र शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
| विभाग, क्रमांक व शासन निर्णय क्रमांक व 
पदनाम पदसंख्या दिनांक दिनांक 
a | २ ३ PB षु & 
१ | पोलीस निरीक्षक ०१ क्र.आरसीटी-०३९२/ गृह विभाग, 
(Fara) सीआर-११२/पोल-५अ, | शा.नि.क्र.पोलीस-३११८/ 
2 | राखीव Welle 02 दि.२०/६/१९९२ प्र.क्र. १०९/पोल-५ अ, 
उपनिरीक्षक दिनांक २८/०३/२०२३ 
३ | सशस्त्र सहायक फौजदार ०२ 
४ । कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ०१ 
२०५५ - 
५ | पोलीस शिपाई ०१ गोल. 
६ । राखीव पोलीस 03 टिईएक्स-०३९६/ तता गा 
उपनिरीक्षक सीआर-१३/ पोल-५अ, वेधेगितिण:- 
७ | कार्यालय अधिक्षक ०१ दि.२६/०४/१९९७ बोलीत 
८ | सडासत्र पोलीस हवालदार ०१ प्रशिक्षण 
(निदेशक) विद्यालये 
९ | सासर पोलीस हवालदार ०१ 
१० । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ०२ 
११ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ०१ 
१२ | आयुधिक शिपाई ०१ टिईएक्स-०५७६/ 
२२४२/३९ 
दि. २/०६/१९९७ 
एकूण पदे (31) | ww 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.७३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घ्यावयाची पदे 
१ । सहाय्यक स्वयंपाकी ०१ क्र.आरसीटी-०३९२/ गृह विभाग, २०५५ - 
२ | भोजनालय सेवक ०१ सीआर-११२/पोल-५अ, | श्ा.नि.क्र.पोलीस-३११८/ | पोलीस- 
3 | प्रमुख स्वयंपाकी ०१ दि.२०/६/१९९२ प्र.क्र. १०९/पोल-५ अ, ००३-शिक्षण 
४ | सहाय्यक स्वयंपाकी ०१ दिनांक २८/०३/२०२३ व प्रशिक्षण- 
५ | माळी ०१ पोलीस 
६ | शिपाई(चपराशी) ०१ टिईएक्स-०५७६/ प्रशिक्षण 
२२४२/३९ विद्यालये 
दि. २/०६/१९९७ 
एकूण पदे (ब) ०६ 
एकूण (आओ)--(ब) २३ 


पृष्ठ २५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र 3 


घटक कार्यालय -- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
शासन निर्णय गृह | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
— — विभाग, क्रमांक व | शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक दिनांक 
वि २ ३ | अ. | षु ६ 
१ । राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ०२ ।म.शा.गृह गृह विभाग, 
(सडास्त्र) वि.शा.नि.क्र. शा.नि.क्र.पोळीस- 
== = टिईएक्स/०३०३/सी | ३११८/प्र.क्र. 
२ | सहाय्यक पोलीस निरी ०१ | आर-७८६/पोल- १०९/पोल-पअ, 
(Sara) ‘a 
१ दिनांक २८/०३/२०२३ 
३ | वैद्यकीय अधिकारी ०१ | दि.२३/०५/१९९४ 
४ | परिचारीका ०१ 
५ | मिश्रक ०१ 
६ | पोलीस निरीक्षक ०१ २०५५ - पोलीस- 
जत ण ळा ००३-शिक्षण व 
७ | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ०४ cou 7 fee ee 
कार्यालय अधिक्षक oo. प्रशिक्षण विद्यालये 
८ | कार्यालय अधिक्षक ०१ टिईएक्स/०३९६/सी 
९ | सासर पोलीस हवालदार (ल.वि.) ०१ आर-१३/पोल-५अ, 
दि.२६/०४/१९९७ 
१० । पोलीस शिपाई चालक ०१ 
एकूण पदे (अ) बिली 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.७ 


३/पोल-३, f&.30.0§.2023 अन्वये बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घ्यावयाची पदे 


१ | कक्ष सेवक (वार्डबॉय) ०१ म.शा.गृह गृह विभाग, २०५५- पोलीस- 
वि.शा.नि.क्र. शा.नि.क्र.पोलीस- ००३-शिक्षण व 
२ | प्रणोपचारक (ड्रेसर) a टिईएक्स/०३०३/सी | ३११८/प्र.क्र. प्रशिक्षण-पोलीस 
आर-७८६/पोल- । १०९/पोल-५अ, प्रशिक्षण विद्यालये 
दअ, दिनाक 
1 कल वा दिनांक २८/०३/२०२३ 


पृष्ठ २५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शिपाई (चपराशी) ०१ म.शा.गृह 
वि.शा.नि.क्र. 
टिईएक्स/०३९६/सी 
आर-१३/पोल-५अ, 
दि.२६/०४/१९९७ 
एकूण पदे (बो ०३ 
एकूण (अ)--(ब) बिती 9 


पृष्ठ २५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र ४ 


घटक कार्यालय :-प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,अकोला 


पदे निर्माण यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
केल्याचा शासन | मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन 
अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | नेर्णय गृह विभाग, | निर्णय क्रमांक व दिनांक 
क्रमांक व दिनांक 
पदनाम पदसंख्या 
शि २ ३ ae षु & 
q | पोलीस निरीक्षक 02 शा.नि.गृ.वि.क्र.टी । गृह विभाग, 
गत ईएक्स-०३९३/ शा.नि.क्र.पोळीस- 
२ पच त गा पोलीस ०२ सीआर- ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, 
SHRI? ५८६/पोल-५अ, वदनांक 
दिनांक २८/०३/२०२३ 
३ | पोलीस हवालदार ०१ दि. २६.०५.१९९४ 
(सडास्त्र) 
४ | पोलीस शिपाई ०१ 
५ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ०१ 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
र 2044 - UIs 
७ । पोलीस शिपाई (are) ०१ ००३-शिक्षण व 
प्रशिक्षण-पोलीस 
८ पोलीस निरीक्षक ०२ शा.नि -गृ वि.क्र.टी प्रशिक्षण विद्यालये 
सखोव ईएक्स- 
९ ee पोलीस | ०४ ०३९६/सीआर- 
ae १३/पोल-५अ, दि. 
१० | कार्यालय अधिक्षक ०१ २६.०४.१९९७ 
११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ०१ 
१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ०२ 
१३ | पोलीस शिपाई चालक ०१ 
एकूण पदे ।)| २० 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.9३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घ्यावयाची पदे 


पृष्ठ २५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


१ । शिपाई (चपराशी) ०१ शा.नि.गृ.वि.क्र.टी । गृह विभाग, 2044 - पोलीस- 
ईएक्स- श्ा.नि.क्र.पोळीस- ००३-शिक्षण व 
०३९६/सीआर- ३११८/प्र.क्र. १०९/पोळ-५अ, | प्रशिक्षण-पोळीस 
१३/पोल-५अ, दि. दिनांक प्रशिक्षण विद्यालये 

दिनांक २८/०३/२०२३ 
२६.०४.१९९७ 
एकूण पदे (बो ७ | 
एकूण (आओ)--(ब) २१ 


पृष्ठ २५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र ५ 


घटक कार्यालय :-- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपूर 


अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
आत शासन निर्णय क्रमांक व | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
SEES दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
पदनाम पदसंख्या व दिनांक 
शि २ ३ TS 4 & 
१ | राखीव पोलीस निरीक्षक ०१ । शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स | गृह विभाग, 
— -०३९२/सीआर- शा.नि.क्र.पोळीस- 
ह. ad पोलीस ०१ | ७८६/पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. 
उपनिरीक्षक (सठास्त्र) १०९/पोल-५अ, 
दि. २३.०५.१९९३ 
३ | पोलीस शिपाई ae दिनांक २८/०३/२०२३ 
४ | चालक पोलीस शिपाई ०१ 
५ | पोलीस निरीक्षक ०१ 
६ | राखीव पोलीस | ०३  । शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स २०५५ - पोलीस- 
उपनिरीक्षक -०३९३/सीआर-१३/ ००३-शिक्षण व 
ह क पोल-दअ, प्रशिक्षण-पोळीस 
७ | कार्यालय अधिक्षक ०१ वणा oral 
तती प्रशिक्षण विद्याल 
८ | स.पो.हवा. निदेशक ०३ 
९ | स.पो.हवा.(ला.पी.) ०१ 
१० | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ०१ 
११ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ०१ 
१२ | चालक पोलीस शिपाई ०१ 
एकूण पदे (3) | १६ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.७३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घ्यावयाची 
पदे 
१ | शिपाई (चपराशी) ०१ a गृह विभाग, २०५५ - पोलीस- 
-०३९३/सीआर-१३/ शा.नि.क्र.पोलीस- ००३-शिक्षण व 
पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. प्रशिक्षण-पोलीस 


पृष्ठ २५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


दि. २६.०४.१९९७ 


१०९/पोल-५अ, 


दिनांक २८/०३/२०२२ 


प्रशिक्षण विद्यालये 


एकूण पदे (बो 


| १ 


एकूण (आ)--(ब) 


शिळी ७ 


पृष्ठ २५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र ६ 


घटक कार्यालय: -प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण fares, ade दौंड 


अ. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना । लेखाशिर्ष 
क्र शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
। विभाग, शासन निर्णय क्रमांक व 
पदनाम पदसंख्या re pais 
ae २ ३ ५ & 
१ | पोलीस निरीक्षक ०१ गृह विभाग, शासन गृह विभाग, 
2 | सहाय्यक पोलीस ०१ निर्णय क्र. टिईएक्स- शा.नि.क्र.पोलीस- 
निरीक्षक ०३९०/सीआर-४२४/ ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- 
3 | पोलीस हवालदार 03 पोल-५अ, पअ, 
(Frere) दि.२०.६.१९९२. दिनांक २८/०३/२०२३ 
४ | सडास्त्र पोलीस हवालदार ०१ 
५ | सहस्र पोलीस शिपाई १० 
पोलीस शिपाई चालक ०१ 
सठासत्र पोलीस शिपाई ०१ 
(रायडर) २०५५- 
८ । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ०१ पोलीस- 
९ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ०३ ००३-शिक्षण 
१० | पोलीस निरीक्षक ०२ | गृह विभाग, शासन व प्रशिक्षण- 
११ | कार्यालय अधिक्षक | 0d | q निर्णय क्र. टिईएक्स- पोलीस 
१२ | राखीव पोलीस ०२ ०३९३/सीआर-७८६/ ळे 
वेद्यालये 
उपनिरीक्षक पोल-५अ, 
दि.२३.५.१९९४. 
१३ | पोलीस निरीक्षक ०२ गृह विभाग, शासन 
१४ | राखीव पोलीस ०४ निर्णय क्र. टिईएक्स- 
उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर-१३/ 
१५ | Gara UST हवालदार 0 | १ पोल-५अ, 
(गाडी) दि.३१.१.१९९७. 
१६ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ।__0१__| १ 
एकूण पदे (अ) ३५ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.७३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा 
घ्यावयाची पदे 
१ । प्रमुख स्वयंपाकी ०२ गृह विभाग, शासन | गृह विभाग, २०५५ - 
२ | सहाय्यक स्वयंपाकी ०३ निर्णय क्र. टिईएक्स- | शा.नि.क्र.पोलीस- पोलीस- 
3 | भोजन सेवक of ०३९०/सीआर-४२४/ । ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- । ००३-शिक्षण 
पोल-५अ, Gai, व प्रशिक्षण- 


पृष्ठ २५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


दि.२०.६.१९९२. दिनांक २८/०३/२०२३ पोलीस 
४ | शिपाई (चपराशी) ०१ गृह विभाग, शासन प्रशिक्षण 
निर्णय क्र. टिईएक्स- विद्यालये 
०३९६/सीआर-१३/ 
पोल-५अ, 
दि.३१.१.१९९७. 
एकूण पदे (ब) १२ 
एकूण (ओ--(ब) | ४७ | 


पृष्ठ २५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र ७ 


घटक कार्यालय :- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ, मुंबई 


अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी प्रथम पदे निर्माण केलेल्या यापुर्वी अस्थायी पदांना | लेखाशिर्ष 
पदे आदेशाचा मुदतवाढ मिळाल्याचा & 
पदनाम पदसंख्या क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 

दिनी २ ३ PB षु & 

१ | सहायक पोलीस ११ | गृह विभाग, गृह विभाग, 
उपनिरीक्षक क्र.एमआयएस/०३८१/ २७०७६/ | शा.नि.क्र.पोलीस- 

पोल-३, दि.१४.५.१९८२ ३११८/प्र.क्र. 
(पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र | १०९/पोल-५अ, 

राज्य, मुंबई यांचेकडील क्र.रोमन- | दिनांक २८/०३/२०२३ 
२५/६८२४/ आरईओजीएचसी, 

दि.१६.६.१९८२ 

२ | राखीव पोलीस निरीक्षक ०२ | गृह विभाग, 

३ | सहायक पोलीस ०१ शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
हवालदार सीआर-१३/पोल-५, 

४ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ दि.२६.४.१९९७ 

षु कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ २०५५ - 

६ | wana पोलीस शिपाई ०१ पोळीस-००३- 
चालक पोलीस शिपाई ०३ शिक्षण व 
राखीव पोलीस ०६ प्रशिक्षण-पोलीस 
उपनिरीक्षक प्रशिक्षण 

९ । राखीव पोलीस ०३ | गृह विभाग, शा.नि.कंपीएए/ विद्यालये 
उपनिरीक्षक ०३९१/सीआर-२७२/पोल-५अ, 

दि.४.११.८१ 

(पोळीस महासंचालक म.राज्य, 
मुंबई यांचेकडील क्र.पोमसं/४/ 
११/७/२०००, दि.४.७.२००० 

१० | कार्यालय अधिक्षक ०१ | गृह विभाग, 

शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
सीआर-१३/पोल-५, 
दि.२६.४.१९९७ 

एकूण पदे (अ) ३२ 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.9३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घ्यावयाची पदे 

१ कार्यालयीन शिपाई ०१ | गृह विभाग, गृह विभाग, २०५५ - 

शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ शा.नि.क्र.पोलीस- पोलीस-००३- 


पृष्ठ २५ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


सीआर-१३/पोल-५, ३११८/प्र.क्र. शिक्षण व 
दि.२६.४.१९९७ १०९/पोल-५अ, प्रशिक्षण-पोलीस 
दिनांक २८/०३/२०२३ प्रशिक्षण 
विद्यालये 
एकूण पदे (ब) | 09 | 
एकूण (1) +(S) 33 


पृष्ठ २५ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र ८ 


घटक कार्यालय :-प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


अ. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | पदे निर्माण केलेल्या यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
व आदेशाचा मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन 
me पदनाम पदसंख्या कग कववता निर्णय क्रमांक व दिनांक 
क्रमांक व दिनांक 
ef २ ३ ae षु & 
q | पोलीस उप अधिक्षक ०१ ।शा.नि., गृह विभाग क्रमांक । गृह विभाग, 
वतत क आरसीटी -०३९२/ सीआर- | शा.नि.क्र.पोलीस- 
2 लीस निरीक्षक ०२ ७/ पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, 
SaaS दि.२२.६.१९९२ 
३ | पोलीस उप निरी ०६ — दिनांक २८/०३/२०२३ 
४ | पोलीस हवालदार (STA) ०३ 
५ | प्राचार्य ०१ । शा.नि., गृह विभाग क्रमांक 
उत ल्क टीईएक्स-०३९५/ सीआर- 
६ । पोलीस उप निरी ०२ | २८५/पोल-५अ, 
(ARTA) दि.१६.८.१९९५ २०५५ - 
a ता पोलीस- 
9 el लीस उप| ०६ ००३-शिक्षण 
क्षक व प्रशिक्षण- 
८ | पोलीस हवालदार (are) २५ पोलीस 
प्रशिक्षण 
९ | पोलीस शिपाई (area) ९० विद्यालये 
qo | बिनतारी पोळीस उप ०१ 
निरीक्षक 
११ | भांडारपाल ०१ 
१२ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ०१ 
१३ | प्रमुख लिपीक ०१ 
१४ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ 
१५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक 03 
१६ | वाहन चालक ०८ 


पृष्ठ २५ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


१७ | वैद्यकिय अधिकारी (वर्ग-२) ०१ 

१८ । नर्स (परिचारिका) ०२ 

१९ | कम्पांऊडर (मिश्रक) ०१ 
एकूण पदे (अ) १५७ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(४)/पोल-३, दि.११.०८.२०२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घ्यावयाची पदे 


१ | चपराशी ०२ शा.नि., गृह विभाग क्रमांक । गृह विभाग, २०५५ - 
ate टीईएक्स-०३९५/ सीआर- । शा.नि.क्र.पोलीस- पोलीस- 
२ क्ष सेवक र २८५/पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, | ००३-शिक्षण 
— दि.१६.८.१९९५ व प्रशिक्षण- 
३ चच ०१ दिनाक 
दिनांक २८/०३/२०२३ पोलीस 
४ | चपराझी ०१ प्रशिक्षण 
विद्यालये 
५ | सुतार ०१ 
६ | प्रमुख स्वयंपाकी/आचारी ०२ 
७ | सहाय्यक स्वयंपाकी/आचारी ०३ 
८ | मेसनोकर ०५ 
९ । न्हावी ०२ 
१० । मोची ०१ 
११ । शिपी ०१ 
१२ | स्वच्छक ०४ 
१३ | धोबी ०२ 
एकूण पदे (ब) २८ 
एकूण (आ)--(ब) १८५ 


पृष्ठ २५ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र ९ 


घटक कार्यालय :-- प्राचार्य,महिला पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, केगांव, सोलापूर 


अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | पदे निर्माण केल्याचा शासन यापूर्वी अस्थायी पदांना | लेखाशिर्ष 
निर्णय क्रमांक व दिनांक शेवटची मुदतवाढ 
— — मिळाल्याचा शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
१ २ 3 4 ६ 
१ | प्राचार्य (पो लीस अधीक्षक) ०१ शा.नि., गृह विभाग क्रमांक | गृह विभाग, २०५५ - 
a टिईएक्स/०३९३/ सीआर-५७/ | शा.नि.क्र.पोळीस- पोलीस- 
नळ व प्राचाय TORT | ०१ | पोल-५अ, दि.५.९.१९९४ ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- । ००३-शिक्षण 
Sais) एअ, व प्रशिक्षण- 
३ | पोलीस निरीक्षक ०४ दिनांक पोलीस 
दिनांक २८/०३/२०२३ | ग्रशिक्षण 
४ | वैद्यकीय अधिकारी ०१ विद्यालये 
५ । राखीव पोलीस उप १० 
निरीक्षक 
६ | सहा.पोलीस उप निरीक्षक ०५ 
७ । पोलीस हवालदार (कवायत ०७ 
निदेशक) 
८ | पोलीस शिपाई ०८ 
९ | प्रमुख लिपिक ०१ 
१० | लघुटंकलेखक ०१ क्र. एमआयएस ०४१२/ प्र.क्र. 
२८४/पुर्नबांधणी क्र. १५/पोल- 
gg, दि. १६/१२/२०१६अन्वये 
श्रेणी अवनत 
११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ०२ क्र. टिईएक्स/०३९३/ सीआर- 
५७/पोल-५अ, दि.५.९.१९९४ 
१२ । कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ०२ चिन 
१३ | परिचारीका ०१ 
१४ | मिश्रक ०१ 


पृष्ठ २५ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


एकूण पदे (31) ४५ 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.9३/पोल-३, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घ्यावयाची पदे 

किं कार्यालयीन शिपाई ०१ क्र. टिईएक्स/०३९३/ सीआर- | गृह विभाग, २०५५ - 

५७/पोल-५अ, दि.५.९.१९९४ शा.नि.क्र.पोलीस- पोलीस- 

२ | मुख्य आचारी ०१ ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- | ००३-शिक्षण 
बहा याती पुअ, व प्रशिक्षण- 

३ . आचारी ०२ 

दता पोलीस 

नांक २८/०३/२०२३ 

४ | भोजनालय सेवक ०२ प्रशिक्षण 

विद्यालये 
५ | शिपी ०१ 
६ मोची ०१ 
७ | धोबी ०१ 
८ ।माळी ०१ 
९ | कक्षसेवक ०१ 
१० | सफाईंगार ०१ 
११ | व्रणोपचारक ०१ 
एकूण पदे (ब) १३ 
एकूण (आ)--(ब) ष्ट 


पृष्ठ २५ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र १० 


घटक कार्यालयाचे नांव: प्राचार्य,पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, बाभळगांव, लातूर 


अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी | पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापूर्वी अस्थाई पदांना होवटची लेखाशिर्ष 
पदे निर्णय क्रमांक व दिनांक मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
पद 
पदनाम , 
संख्या 
| २ ३ शिका 4 ६ 
१ | उप प्राचार्य ०१ । शा.निक्र.टिईएक्स गृह विभाग, शा.नि.क्र.पोळीस- 
aa /२३२०००/सीआर-४८८/ ३११८/प्र.क्र. १०९/पोलळ-५अ, 
२ I ST कता १२ पोल- G3t ग दि ,२८.११.२०० 4 eee २० षु षु = 
— दिनांक २८/०३/२०२३ पोलीस- 
क्षक षु 
रे तत 2३ ००३-शिक्षण 
४ | राखीव पोलीस निरीक्षक ०१ व प्रशिक्षण- 
पोलीस 
५ | पोलीस उप निरीक्षक ०५ प्रशिक्षण 
विद्यालये 
६ । राखीव पोळीस | ०७ 
उपनिरीक्षक 
७ | सहायक पोळीस | ०२ 
उपनिरीक्षक (प्रशिक्षक) 
८ | सहायक पोळीस | ०५ 
उपनिरीक्षक 
९ | पोलीस हवालदार | २५ 
(प्रशिक्षक) 
१० | पोलीस हवालदार ०३ 
११ | लाईन दफेदार ०१ 
१२ । आयुधिक पोलीस | ०१ 
हवालदार 
१३ | आयुधिक पोलीस शिपाई | ०२ 


पृष्ठ २५ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


१४ | पोलीस शिपाई चाळक ०६ 
१५ | पोलीस शिपाई १२ 
१६ | कार्यालय अधिक्षक ०१ 
१७ | प्रमुख लिपीक ०१ 
१८ | लघुटंकलेखक ०१ । क्र. एमआयएस ०४१२/ प्र.क्र. 
२८४/पुर्नबांधणी क्र. १५/पोल- 
५ब, दि. १६/१२/२०१६अन्वये 
श्रेणीअवनत 
१९ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०५ । शा.निक्र.टिईएक्स 
मत्ता त /३२०००/सीआर-४८८/ 
दन Ee व ०६ । पोल-५अ, दि.२८.११.२००५ 
२१ । वैद्यकीय अधिकारी ०१ 
२२ | परिचारीका ०१ 
२३ | मिश्रक ०१ 
एकूण पदे (अ) १०५ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीई-०७२२/प्र.क्र.9३/पोल-३, दि.३०.०६.२० 


२३ अन्वये बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घ्यावयाची पदे 


शि कक्ष सेवक ०१ 
२ | वप्रोपचारक ०१ 
3 | सफाईंगार qo 
४ | प्रमुख स्वयंपाकी ०७ 
५ | सहाय्यक स्वयंपाकी १३ 
६ | भोजनालय सेवक १६ 
७ | कार्यालयीन शिपाई ०३ 
८ । माळी ०२ 
९ | शिंपी ०३ 
ia o | मोची 03 


शा.निक्र.टिईएक्स 
/३२०००/सीआर-४८८/ 
पोल-५अ, दि.२८.११.२००५ 


२०५५ - 
पोलीस- 
००३-शिक्षण 
व प्रशिक्षण- 
पोलीस 
प्रशिक्षण 
विद्यालये 


गृह विभाग, शा.नि.क्र.पोलीस- 
३११८/प्र.क्र. १०९/पोलळ-५अ, 


दिनांक २८/०३/२०२२ 


पृष्ठ २५ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


एकूण पदे (बो 


48 


एकूण (आ--(ब) 


१६४ 


पृष्ठ २५ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५ अ, दि.२२.०९.२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र ११ 


घटक कार्यालय :- आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अ. पदनाम पूर्वीची अस्थायी पदांची कमी केलेली पदे मुदतवाढ शेवटची 
क्र. संख्या व देण्यात मुदतवाढ 
पदे निर्माण केल्याचा येत मिळाल्याचा 
शा.नि.गृ.वि.क्र. व दिनांक असलेली | शासन निर्णय 
पदे 
| a | २ ३ a: षु & 
३४८ अस्थायी पदे || संख्या | झासन निर्णय संख्या | शासन निर्णय 
(पोल-५अ) 
१ | अतिरिक्त उप। २  । क्र.रापोसे-०५/२००१/ २ | एसआयडी- गृह विभाग, 
आयुक्‍त प्रक्र-१६२/पोल-१, ३२००१/ शा.नि.क्र.पोली 
दि.६.१.०६ व प्रक्र.३३१/ पोल- स- 
क्र.पोमसं/२६ब/४७/ ५अ, दि.२.६.०७ ३११८/प्र.क्र. 
पोलीस दलाची १०९/पोल- 
पुनर्रचना/पोउअ/७/ ०१, 4a, 
दि.१९.१.२००६ चे वाटप दिनांक 
२ | सहाय्यक आयुक्‍त | ४२ | क्र.एमआयएस- ६ शिक acme ३६ २८/०३/२०२३ 
०१८०/२२/पोल-५अ (अ. 
दि.२७.११.८१ स्था.) 
३ | वरिष्ठ गुप्तवार्ता ६७ कि Mee १७ शि वाल ५० 
अधिकारी (अ. 
स्था) 
४ | गुप्तवार्ता ५८ ia ae शि | णा | जाह ५८ 
अधिकारी 
५ | सहाय्यक १७९ वि 1 १० | Wa १६९ 
गुप्तवार्ता (अ. 
अधिकारी स्था) 
३४८ ३५ ३१३ 
नवनिर्मित पदाची 
संख्या-१३६ 
१ | उप आयुक्त ०१ । एसआयडी- ३२०१/ |. ee ०१ गृह विभाग, 
प्रक्र-३३१/ पोल-५अ, शा.नि.क्र.पोली 
दि.२.६.२००७ स- 
२ | मुख्य गुप्तवार्ता ८३ a Ve शि 10 | ८२३ ३११८/प्र.क्र. 
अधिकारी १०९/पोल-५ 
३ | गुप्तवार्ता २४ विकि ना शि शिका २४ अ, 
अधिकारी दिनांक 


पृष्ठ २५ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 


२८/०३/२०२३ 
४ | सहाय्यक २० aie ण शग 20 
गुप्तवार्ता 
अधिकारी 
५ । पोलीस शिपाई ०८ aan amen Ps शिका OL 
चालक 
एकूण १३६ १३६ 


“२०५५ - पोलीस -१०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता-(००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग” व 
“२०५५-पोलीस-००१ संचालन व प्रशासन (००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय” 


पृष्ठ २५ पैकी २५ 


